मा. मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांना हासकीय 
बंगळा/निवासस्थान वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख:- २६ सप्टेंबर, २०१९. 
वाचा: - 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ, दि.२५ जून, २०१९. 


शासन निर्णय:- 


उपरोक्त दि.२५.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये डॉ.अनिल सुखदेवराव बोंडे,मा.मंत्री,कृषी यांना निलांबरी-३०२ 
या शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्यात आले होते. आता त्याऐवजी डॉ.अनिल सुखदेवराव बोंडे,मा.मंत्री,कृषी यांना 
शासकीय बंगल्यांचे तसेच श्रीमती विद्या जयप्रकाश ठाकुर,मा.राज्यमंत्री,महिळा व बालविकास यांना खालीलप्रमाणे 
निवासस्थान वाटप करण्याचा झासनाने निर्णय घेतला आहे :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय 


सुधारीत वाटप करण्यात 


दिनांक २५.०६.२०१९ अन्वये आलेले शासकीय 
वाटप करण्यात आलेले निवासस्थान 
शासकीय निवासस्थान 


डॉ.अनिल सुखदेवराव बोडे, निलांबरी-३०२ सागर 
मा.मंत्री,कृषी. 


मा.राज्यमंत्री, महिला व बालविकास. 
2. वरील सन्माननीय मंत्री /राज्यमंत्री महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२६१३१७०१९४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Somnath Namdeo Bagul 
S (0 mM Nn at h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1c3c73ea95af053441 8cf92d 


N a mM d e O B a g U | 1ac844331c4116879d, cn=Somnath Namdeo Bagul 


Date: 2019.09.26 14:38:34 +05'30' 


( सो.ना.बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- Yoo ००६. 
२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

3. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५. संबंधित मा. मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

६. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
८. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.१८८/२३-अ 


९. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१०. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

११. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

१२. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
१३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्राळय, मुंबई -४०० ०३२. 

१४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

१९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. कार्यकारी अभियंता (सा.बां), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई- ४००००१. 
२३. उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२४. उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 
२५. उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८. 

२६. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

२७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


